प्रधान सचिव, पर्यटन (पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य) 
तसेच प्रधान सचिव (सा.प्र.वि. वि.चौ.अ.१, 
वि.चा.,रा.उ.शु.) यांच्या दालनासाठी व 
कार्यालयाकरिता जागा वाटप करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : शाकाजा-११२०/प्र.क्र.५४/२०२०/२२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २८ जुले, २०२०. 


संदर्भ:- शासन निर्णय क्र.शाकाजा-१११७/प्र.क्र.३९/२०१७/२२, दि.१८ एप्रिल, २०१७. 
प्रस्तावना : 


उपरोक्त दिनांक १८ एप्रिल, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये मंत्रालय, मुख्य इमारत, पोटमाळा येथील 
दालन प्रधान सचिव, पर्यटन (पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य) यांच्या दालनासाठी व कार्यालयाकरिता वाटप 
करण्यात आले होते. मंत्रालय, विस्तार इमारतीमधील दुसर्‍या मजल्यावरील दालन क्र.२२९-विस्तार हे दालन 
प्रधान सचिव, पर्यटन (पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य) तसेच मंत्रालय, मुख्य इमारत, पोटमाळा येथील दालन 
प्रधान सचिव (सा.प्र.वि. वि.चौ.अ.१, वि.चा.,रा.उ.श्ु.) यांच्या दालनासाठी व कार्यालयाकरिता वाटप 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


मंत्रालय, विस्तार इमारतीमधील दुसर्‍या मजल्यावरील दालन क्र.२२९-विस्तार हे दालन प्रधान 
सचिव, पर्यटन (पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य) तसेच मंत्रालय, मुख्य इमारत, पोटमाळा येथील दालन प्रधान 
सचिव (सा.प्र.वि. वि.चौ.अ.१, वि.चा.,रा.उ.शु.) यांच्या दालनासाठी व कार्यालयाकरिता वाटप करण्यात येत 
आहे. 


कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां.) विभाग, मुंबई यांनी उपरोक्‍त प्रमाणे जागेचा ताबा प्रधान 
सचिव, पर्यटन (पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य) तसेच प्रधान सचिव (सा.प्र.वि. वि.चौ.अ.१, वि.चा.,रा.उ.शु.) यांना 
SNA व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७२८१२३९५७१००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


itally signed by Pradnya Prakash Sawant 
रि 


p [| n DN: n harashtra, ou=General Administration 
De postalCode=400065, st=Mah; hi 
3 
INumber=5a54b6f566784edd38767 190d35e061b0d62cdb5d131 
rakash Sawant ४५ क 


51 3648ccidd94246ee4584da4e7 2f3f6f06dfd6b1eaa220f 
Date: 2020.07.28 12:44:26 +05'30' 


(प्रज्ञा प्र.सावंत) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. सर्व सन्माननीय विधानसभा / परिषद व संसद सदस्य. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-११२०/प्र.क्र.५४/२०२०/२२ 


२. विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधान मंडळ, मुंबई. 

३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिवांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. सर्व मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. सह सचिव (का.२२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०. उप सचिव (आस्थापन), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां) विभाग, बांधकाम भवन, २ रा मजला, मर्झबान रोड, 
फोर्ट, मुंबई-०१. 

१२. शाखा अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय आवार, मुंबई-३२. 

१३. मुख्य दूरध्वनी चालीका, मंत्रालय मुख्य इमारत, तळमजला, रुम नं.४१, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


